आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय यांच्यासाठी 
निर्माण केलेल्या पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१६/प्र.क्र.७४/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४ 


वाचा:-१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१६/प्र.क्र.७४/आव्यप्र-१, 
दि. 3, ऑक्टोबर, २०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना: 


नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित 
करावी. सदर यंत्रणा राज्यातील संभाव्य आपत्तीचा अंदाज करून त्यांची संभाव्य ठिकाणे निवडून त्या ठिकाणी 
आपत्तीपासून बचाव करणारी यंत्रणा उभी करणे, विद्यार्थी व ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देणे आणि आपत्ती आली तर 
त्वरीत प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभी करावी या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने मुख्य सचिव 
यांच्यास्तरावर वेगळी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची शिफारस केली होती. केंद्र शासनाच्या या सूचनेस 
अनुसरून मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अंमळबजावणी गटाची बैठक होऊन महसूल व वन 
विभागाच्या नियंत्रणाखाळी आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रभागाची निर्मिती करण्यात आली. या प्रभागात ४१ पदे 
मंजूर होती. 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीत सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भादिन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये 
वित्त विभागाने अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२४ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 
प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार सदर पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागातील सोबतच्या विवरणपत्र अ येथे दर्शविण्यात आलेल्या ४१ पदांना 
दिनांक १ मार्च, २०२४ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. मुदतवाढ देण्यात आलेल्या विवरणपत्र-अ Helles पदांचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च मागणी क्र. सी-४, 
प्रधानशीर्ष, २०५२- सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (००) (०८) आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष (अनिवार्य ) 
(२०५२- ०६०६) ०१ - वेतन, या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०१६/प्र.क्र.७४/आव्यप्र-१ 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभाग प्रमुखांना प्रत्यायोजित केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या सांकेतांक क्र. २०२४०३२८११४८२२६०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


H | T E N D R A AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1170¢73752038d1c4f8b3a8c1 729f3f55bd8bd13206eed 


Aaead71a63b3f1dcee, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
YA D AO RAO D U F A R E serialNumber=02BBA6FFE202C222698F7E91A562A12409629154 

SEBA836EE89EC1 1CB9F688D5, cn=HITENDRA YADAORAO 

DUFARE 

Date: 2024.03.28 11:59:32 +05'30' 


(हितेंद्र दुफारे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 

) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


उप सचिव (§ शाखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, ई शाखा /ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) वित्त विभाग, वित्तीय सुधारणा-२, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती. आव्यप्र-१. 


&, -:८४ 


SS 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०१६/प्र.क्र.७४/आव्यप्र-१ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. आव्यप्र - २०१६/प्र.क्र.७४/आव्यप्र-१ 
दिनांक २८.०३.२०२४ चे विवरण पत्र 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१६/प्र.क्र.७४/आव्यप्र-१ दि. २८.०३.२०२४ 
अन्वये आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, महसूल व वन विभागासाठी खालील नमूद केलेल्या ४१ पदांना 
दि. १ मार्च, २००४ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे :- 


अक्र. 


पदनाम पदांची संख्या 


वित्तीय सल्लागार व सह सचिव 


संचालक व पदसिध्द सह सचिव 


अवर सचिव विठीष कार्य अधिकारी / 


अवर सचिव तथा उपसंचालक (fara) 


oC] CC] AW] AD] -5 


कक्ष अधिकारी 


लेखा अधिकारी (२-वगी 


सहाय्यक 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 


सहाय्यक लेखा अधिकारी 


उप लेखापाल 


p90 ७) 


रोखपाल 


शिया १ 


लघुटंकलेखक 


१२ 


लिपिक § टंकलेखक 


१३ 


वाहनचालक 


१४ 


AND} AV} LO} ७८  -  -0| 0] -5 | CO] 0} AV] -0 | AD] -0 | -0 


शिपाई 


०८ 
-0 


एकूण 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, 
2.5. 


4.20=1170c73752038d1c4f8b3a8c1729f3f55bd8bd 13206eed4: 
d71a63b3f1d 


|Code=400032, 5 hth 
YA D ) A O R A O D ) U F A R E INumber=02BBA6F FE202C222698F7E91A562A124096291549EBA 
836EE89EC1 1CB9F688D5, HITENDRA YADAORAO DUFARE 
0. 


3.28 11:59:57 +05'30' 


(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


